राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या कार्यालयातील 
संगणकीकरणाच्या आवर्ती खर्चास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक-एसएचआरसी-०९१७/प्र.क्र.२२२/पोल-१४ 
२ रा मजला, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १ फेब्रुवारी, २०१८. 


वाचा : १) प्रधान सचिव, राज्य मानवी हक्क आयोग यांचे पत्र क्रमांक 
एसएचआरसी/८/२०१७/८४०, दिनांक २२ ऑगस्ट, २०१७. 
२) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., मातंस-१७१६/प्रक्र २८६/३९, दिनांक ०९.०८.२०१६. 


प्रस्तावना :- 

श्री नरेश गोसावी विरुध्द राज्य मानवी हक्क आयोग या मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल जनहित 
याचिका क्र. ११५/२०१३ मध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगामार्फत मा. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
शपथपत्रांमध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाचे कामकाज सुरळीत व प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आयोगाने शासनास 
सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये आयोगाच्या कार्यालयाच्या संगणकीकरण करण्याबाबतच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. 
राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या शासनाकडील विविध प्रस्तावांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सर्व संबंधितांची 
आयोगाच्या कार्यालयात बैठक घेण्यांत यावी असे आदेश दिनांक १९ ऑक्टोबर,२०१६ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने 
पारित केले होते. त्याअनुषंगाने राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या कार्यालयात दिनांक १० जानेवारी, २०१७ आणि 
दिनांक २७ जानेवारी, २०१७ रोजी बैठका संपन्न झाल्या आहेत. 

सदर न्यायालयीन प्रकरणी दिनांक १०.०३.२०१७ रोजीच्या सुनावणीअंती मा. आयोगाच्या प्रलंबित 
प्रस्तावासंदर्भात लवकरात लवकर परंतु, आदेश पारीत केल्यापासून १२ आठवडयांच्या कालावधीत निर्णय घेण्यात 
यावा, असे आदेशा मा. उच्च न्यायालयाने पारित केले आहेत. त्याअनुषंगाने राज्य मानवी हक्‍क आयोगाने 
कार्यालयाच्या संगणकीकरणाबाबत संदर्भ क्रमांक १ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त प्रस्तावनेच्या अनुषंगाने राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या कार्यालयाच्या संगणकीकरणाकरीता 


एकुण रुपये ३६,२८,६१७/- इतक्या किंमतीचा पुढील प्रस्ताव सादर केला आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय HATH: एसएचआरसी-०९१७/प्र.क्र.२२२/पोल-१४ 


तपशिल 


प्रस्तावित रक्‍कम रु. 


आयोगातील सव्हंर साठी आवश्यक असणारे सुट्टेभाग, 
अधिकारी कर्मचारी यांचे दालनात नेटवकींग कॅम्पुटींग करणे, 
त्याकरीता आवश्‍यक असणारे हार्डवेअर व इतर सुविधेसह 
कार्यान्वित करुन देणे या करीता येणारा एकुण खर्च सर्व 
करांसहित 


रुपये १६,१३,६५०/- 


(संगणक यंत्र सामुग्री) हार्डवेअर व्यवस्था कार्यान्वित 
करण्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर बॅकअप, sec} व्हायरस, 
त्या अनुषंगाने आवश्‍यक असणारे प्रशिक्षण याकरीता सर्व 
करांसहित येणारा खर्च 


रुपये ९,७८,२२०/- 


संपुर्ण यंत्रणा कार्यान्वित करणे त्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर 
अपलोड करणे, जोडणी करुन देणे या करीता आवश्‍यक 
असणारा अपेक्षित खर्च सर्व करांसहित. 


रुपये ६,४७,९६७/- 


वरीलप्रमाणे संगणकाकरीता व्यवस्था कार्यान्वित करुन 
दिल्यानंतर एका वर्षासाठी आवर्ती खर्च देखभाल दुरुस्ती 
करीता येणारा खर्च 


रुपये ३,८८,७८०/- 


एकुण खर्च रुपये 


रुपये ३६,२८,६१७/- 


२. 


सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान विभाग), शासन निर्णय क्र. मातंसं-१७१६/प्रक्र २८६/३९, दिनांक ९ 


ऑगस्ट, २०१६ अनुषंगाने राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या संगणकीकरणाच्या रुपये ३६,२८,६१७/- इतक्या 


किंमतीच्या प्रस्तावास याव्दारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


उपरोक्त खर्च गृह विभाग, मागणी क्र. बी-४, २०२५, सचिवालय सर्वसाधारण सेवा (०२० (००)(०५) राज्य 


मानवी हक्क आयोग (२०५२ ०५१७) ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-१८ या वर्षात 


मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


SRA निर्णय क्रमांकः एसएचआरसी-०९१७/प्र.क्र.२२२/पोल-१४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२०२१३१४०६८२२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Uday 8 
Kannav 


DN: c=IN, o=Governmen' it Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=fe29f04f38aba57aa36 1 6e5e7991a08603470b80792 
51f1060757c167088627b, 

serialNumber=46ef62b9254 19a 1 f0a32de30af8bc7f390afefe 
8ff662f0e5937 180b27711615, cn=Uday B Kannav 

Date: 2018.03.14 14:47:05 +05'30° 


(उ. बा. काण्णव) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, हजारीमल सोमाणी मार्ग, छत्रपती शिवाजी 


महाराज टर्मिनस समोर, मुंबई ३२. 


२. लेखाअधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, हजारीमल सोमाणी मार्ग, छत्रपती शिवाजी 


महाराज टर्मिनस समोर, मुंबई ३२ 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


४. महालेखापाल (१/२) लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


